Reg . No . NPCITY/236/2015- 17 


REAAPAN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 

प्राधिकृत प्रकाशन 
शुक्रवार , ऑक्टोबर ९ , २०१५/ आश्विन १७, शके १९३७ [ पृष्ठ १ , किंमत : रुपये ६२ .०० 


वर्ष १, अंक १५ ] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ- अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरिक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( असा .) ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ७५ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


वाचा . - राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश दि . ७- २- १९९५ व आदेश दि . १९ - ११- २०१० 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- ८-जिपपंसनि - अका - कावि -११७४ - २०१५. 

उपरोक्त विषयाचे अनुषंगाने धारणी पंचायत समिती पोट-निवडणूक - २०१५ ( दि . ३० - ०६ - २०१५) निर्वाचक गण क्र . ६८ -शिरपूर निवडणूक लढविणा- या 
उमेदवाराने खर्चाचे हिशोब सादर न केल्यामुळे खालीलप्रमाणे नमुद व्यक्तींना महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ मधील 
कलम ६२ ए ( १ ) अन्वये पंचायत समिती निवडणूक लढविण्यास अनर्ह घोषीत करण्यात येत आहे . 


अनुसूची 


तालुक्याचे 
नाव 


क्र . 


निवडणूक 
निर्वाचक गणातुन 

ज्या उमेदवाराने 
निवडणूक लढविली 
त्याचा क्र . व नाव 


अनर्ह घोषीत करण्यात 
आलेल्या उमेदवारांचे 

नाव व पत्ता 


अनर्ह घोषीत 
करण्याचा 
दिनांक 


अनर्हता 
संपण्याचा 
दिनांक 


१ 


धारणी 


६८-शिरपूर 


०६- १०- २०१५ 


५- १० - २०२० 


आशा रामकिसन भिलावेकर , 
रा . शिरपूर 
सुनिता नवलसिंग कास्देकर , 
रा . शिरपूर 


धारणी 


६८-शिरपूर 


०६- १०-२०१५ 


५- १० - २०२० 


अमरावती : 
दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१५ . 
अ.- एक - अ -१ ( १६६८ ) 


किरण गित्ते , 
जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


( १ ) 


